मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9८/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०२३. 


पहा:- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/का.०५/जिवायो/नामनिर्देशित/विशेषनिमंत्रित/२२-२३/प्र.क्र.१०७/१०२१, 
दि.१४.१०.२०२२. 
४ नियोजन विभाग समक्रमांकित शासन निर्णय दि.१०.१.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (क) मधील तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ 
मध्ये दर्शविलेल्या जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या ०२ सदस्यांची व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन 
समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ०७ व्यक्तींची “विशेष 
निमंत्रित सदस्य” म्हणून मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर यांनी उपरोक्‍त 
आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष 
निमंत्रित सदस्य यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर 
नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 
छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/959॥॥॥8.90०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०११६१६३१२४६७१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
SANJEEV DHURI 
DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C 
HA R | 5 H टु HAN D RA = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
D H U R | Date: 2023.01.16 16:40:04 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9८/का-१४८१-अ 


३. मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण 

८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर 

१३. निवड नस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9८/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9८/का-१४८१-अ, दिनांक: १६ जानेवारी, २०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र “अ 


| जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (क) अनुसार) 


अ.क्र सदस्याचे नाव 


पत्ता 


ण श्री. समाधान सरवणकर 


capa बिल्डींग, दुसरा मजला, अक्सेस 
बँकेच्या वर, शिवाजी पार्क, मुंबई - ४०० ०२८ 


२ सौ. रुमी भोसले 


१५०५ / बी- विग, अरियाना रेसीडेन्सी, संत गोरा 
कुंभार मार्ग, देवीपाडा, बोरीवली (पूर्व) मुंबई - 
४०० ०६६ 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


| श्री. किशोर नंदकुमार जाधव 


४/३ वासंती निवास, कनगुटकर चाळ, Toad 
पाडा, भांडुप (पश्चिम) मुंबई - ४०० ००८ 


२ | st. विजय कोरगावकर 


२/४४, Ms को.आऑप.हौ. सोसायटी, 
एम.एच.बी. कॉलनी, वि.ना.पुरव मार्ग, चुनाभट्टी 
(पूर्वी मुंबई २२ 


3 श्री. कुणाल सरमळकर 


३४/१८६५ खेरनगर, खेरनगर म्युनिसिपल 
स्कूल, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई - Yoo ०५१ 


वि श्री. अजय Garda देसाई 


आअ/ ०४ अदानी इलेक्ट्रीसिटी स्टाफ garde, 
मागाठाणे बस डेपा समोर, बोरीवली (पूवी 
मुंबई -४०० ०६६ 


५ | श्री.अल्ताफ दाउद खान पेवेकर 


बंगला क्र- ०४, मधुसागर, ऑफ यारी रोड, 
पंचमार्ग ऑर्केटिक इंटरनॅशनल स्कूल समोर, 
वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई ६१ 


६ | at. रामप्रसिद्ध रामग्या दुबे 


आर/ए अनुसुया निवास, काजूपाडा पाईप 
लाईन, साकी नाका, मुंबई - ४०० ०७२ 


शि सौ. शीतल म्हात्रे 


डी/७०१ कन्सोर्ट अपार्टमेंट, न्यू लिक रोड, 
कांदरपाडा, दहिसर (पश्चिम) मुंबई ६८ 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 


SANJ E EV DNIGN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN, 
HARISHCHANDRA DHURI s- waharashira,o = GOVERNMENT OF | 


MAHARA‘ (A, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 202: :40:31 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


